पंतप्रधान कृषी सिंचन व बळीराजा जलसंजीवनी 
योजनेतील प्रकल्पांना राज्य शासनाच्या हिड्यापोटी 
नाबार्ड कडून कर्ज रुपाने मिळणारी रक्‍कम तसेच 
केंद्रीय अर्थसहाय्याद्वारे बळीराजा जलसंजीवनी योजना 
वगळता) जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील 
महामंडळाच्या खात्यात थेट वर्ग करण्यास परवानगी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पीएलळएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १९ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ - १) दि.२०/७/२०१८ रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील नागपूर 
येथील बैठकीचे इतिवृत्त. 
२) शासन पत्र क्रमांक- पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.१९१/निवसं-१,दि.२०.७७.२०१८ 
३) केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक-पी-१२०१४/ १/ २०१५- 
एसपीआर/ भाग-६/४५९०-९७,दि.७ सप्टेंबर,२०१८ 
प्रस्तावना :- 
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील प्रकल्पांची कामे व विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या 
आत्महत्या रोखण्यासाठी तेथील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण 
भागातील ९१ बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पांची कामे (बळीराजा जलसंजीवनी योजना) विहित कालावधीत पूर्ण 
करण्यासाठी लागणारा पर्याप्त निधी तातडीने उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य 
शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्ड कडून मिळणारी कर्जाची रक्‍कम पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या खात्यात थेट 
जमा करण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती केंद्रशासनास संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये करण्यात 
आली होती.त्यास अनुसरून केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालय,नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये दिलेले 
अभिप्राय विचारात घेवून त्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. 
मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.१६ऑक्टोंबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील प्रकल्प व विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील 
तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण भागातील ९१ बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प (बळीराजा 
जलसंजीवनी योजना) या दोन्ही योजनेतील प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी पर्याप्त निधी क्षेत्रीय 
अधिका-यांकडे वेळेवर उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
१. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना:- 


पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समावेश असलेल्या प्रकल्पांना केंद्रीय अर्थसहाय्य तसेच राज्य 
शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्ड कडून कर्जरुपाने मिळणारी रक्‍कम जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 


पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात थेट वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर निर्णयाची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी. 


१.१) या योजनेसाठी केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून उपलब्ध होणा- 
या कर्जाची रक्‍कम याबाबत केंद्र शासनाचे जलसंसाधन मंत्रालय,नाबार्ड,राष्ट्रीय जळ विकास 
अभिकरण (National Water Development Agency-NWDA) व राज्य शासनाचा वित्त 
विभाग यांच्यामध्ये दि. १/१२/२०१६ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे.तसेच 
दि.२१/९/२०१८ रोजी या करारास पूरक करार करण्यात आलेला आहे.त्यामध्ये राज्यशासन/ 
राज्यशासनाचे महामंडळ यांना निधी उपलब्ध करण्याबाबतची तरतूद असल्यामुळे या 
योजनेसाठी पुन्हा करार करण्याची आवश्‍यकता नाही. या करारानुसार केंद्रीय अर्थसहाय्य व 
राज्य शासनाच्या satel नाबार्डकडून उपलब्ध होणा-या कर्जाची रक्‍कम राज्याच्या 
एकत्रित निधीत जमा करण्यात येत होती.आता मा.मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या 
दोन्ही रक्कमा आवश्‍यकतेनुसार नाबार्डकडून राज्याच्या पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 
(कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,ठाणे, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे, तापी 
पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव,गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर) खात्यात थेट वर्ग करण्यात येईल. 
महामंडळनिहाय, केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्डकडून उपलब्ध होणारे कर्ज याची विगतवारी 


खालीलप्रमाणे आहे. 
(रु.कोटीमध्ये) 
अ. | महामंडळ PMKSY अंतर्गत | PMKSY अंतर्गत 
क्र प्राप्त होणारे नाबार्डकडून 
केंद्रीय राज्यशासनाच्या 
अर्थ हिड्यापोटी मिळणारे 
सहाय्य कर्ज 
णि . | महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास । ६६२.०७ ३६३१.४० 
महामंडळ,पुणे 
२. | तापी पाटबंधारे विकास ३२१.३१ ३०४.३५ 
महामंडळ, 
जळगाव 
३. | कोकण पाटबंधारे विकास २१३.४२ ९३७.९१ 
महामंडळ,ठाणे 
४. | गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे ।३८९.४९ 9382.1919 
विकास महामंडळ,औरंगाबाद 
५. । विदर्भ पाटबंधारे विकास ८८००.३४ ६५५६.९० 
महामंडळ,नागपूर 
एकुण *३८३०.२३ *१२७७३.३३ 


* सदर रक्कमा सन २०१६-१७ च्या असून रू.१६१७.८२ केंद्रीय अर्थसहाय्याची रक्‍कम व रू. ५०१५.८० 
राज्य हिऱ्याची रक्‍कम जलसंपदा विभागाकडून पाटबंधारे महामंडळास वितरित करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 


१.२) 


१.३) 


१.४) 


जलसंपदा विभाग केंद्र शासनाची वार्षिक कर्ज उचलण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी मिळविण्याच्या 
अधिन राहून वित्त विभागाकडून वर्षाच्या सुरुवातीला कर्जाची मर्यादा ठरवून घेईल. तसेच राज्य 
शासनाच्या हिश्यापोटी नाबार्डकडून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाची त्यावरील व्याजाच्या रक्कमेची 
परतफेड व केंद्रीय अर्थसहाय्याचे समायोजन याकरिता पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद संबंधित 
लेखाशिर्षाखाली करण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची राहील. 


नाबार्डकडून महामंडळास प्राप्त होणा-या रकमेचे सर्व लेखे ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी 
संबधित पाटबंधारे विकास महामंडळाची राहील.यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहीत 
करण्यात येत आहे. 


१.३.१) नाबार्डने संबधित पाटबंधारे विकास महामंडळाला कर्ज वितरीत केल्यानंतर सदर कर्ज 
(राज्य हिस्सा) वितरण पत्राची प्रत प्रधान सचिव (जळसंपदा)जलसंपदा विभाग, प्रधान 
सचिव (वित्तीय सुधारणा) वित्त विभाग व सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, 
पुणे Also ऑफिसर) यांना पाठविण्यात यावी. 


१.३.२) तसेच महामंडळास प्राप्त होणा-या केंद्रीय अर्थसहाय्याची माहिती प्रधान सचिव 
(जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा)वित्त विभाग यांना 
तात्काळ पाठविण्याची जबाबदारी संबधित पाटबंधारे विकास महामंडळाची राहील. 


9.3.3) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे (नोडल ऑफिसर) यांनी जलसंपदा 
विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेड 
नाबार्डला वेळेवर यापुर्वी विहित केलेल्या पध्दतीनुसार करावी. तसेच प्रधानमंत्री कृषी 
सिंचन योजनेंतर्गत प्राप्त कर्ज (LTIF-NABARD) व त्याची परतफेड यांचा मासिक 
अहवाल अर्थबळ/त्रह्ण व हमी कार्यासनास नियमित पाठविण्याची कार्यवाही करावी. 


१.३.४) नाबार्डकडून महामंडळास प्राप्त होणारे कर्ज तसेच केंद्रीय अर्थसहाय्य व सदर 
रक्कमेतून केल्याजाणारे खर्चाचे सविस्तर लेखे जलसंपदा विभागानेही ठेवावेत. सदर 
लेखे राज्य व केंद्र शासनाच्या संबधित यंत्रणेस आवऱ्यकतेनुसार लेखापरिक्षणासाठी 
उपलब्ध करुन देण्यात यावेत. 


या योजनेंतर्गत केंद्रीय अर्थसहाय्य व राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून उपलब्ध होणा- 
या कर्जाची रक्‍कम संबधित पाटबंधारे महामंडळा करिता नियुक्‍त करण्यात आलेल्या नियंत्रक 
अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी (संबधित अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी 
अभियंता)यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येईल. तद्नंतर संबधित आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संबधित अधीक्षक अभियंता तथा नियंत्रक अधिकारी यांच्याकडून निधी 
वितरणाचे TATA प्राप्त झाल्यानंतर सदर रक्‍कम महामंडळास तातडीने उपलब्ध करून द्यावी 
व खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 


१.५ 


१.६ 


१.७ 


१.८ 


१.९ 


ma 


nm 


~— 


~~ 


~ 


1.8.9 केंद्र शासनाकडून मिळणार केंद्रीय अर्थसहाय्य मुख्यलेखाशीर्ष “१६०१-केंद्र 
शासनाकडून सहाय्यक अनुदाने”अंतर्गत दर्शविण्यात यावी व FAHY ४७०१- 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भाडवली खर्च अंतर्गत खर्च दर्शविण्यात 
यावा.सदरची कार्यवाही पुस्तकी समायोजनाने करावी. 


१.४.२) राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून प्राप्त होणा-या कर्जाची रक्‍कम 
मुख्यलेखाशिर्ष “६००३- राज्य शासनाचे देशांतर्गत कर्ज”यामध्ये दर्शविण्यात यावी व 
मुख्यलेखाशिर्ष “४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भाडवली खर्च” येथे खर्च 
दर्शविण्यात यावा. सदरची कार्यवाही पुस्तकी समायोजनाद्वारे करण्यात यावी. 


नाबार्डकडून पाटबंधारे महामंडळास प्राप्त होणा-या कर्जाची (राज्य हिस्सा) तसेच केंद्रीय 
अर्थसहाय्याची माहिती जलसंपदा विभागास प्राप्त झाल्यानतंर, महालेखापाल (लेखा व 
अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- १ मुंबई यानी त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.८१२ दिनांक २९.१०.२०१८ 
अन्वये विहित केलेल्या लेखांकनाच्या कार्यपध्दतीनुसार, “पदांतरीत नोंद” (Transfer Entry) 
घेण्याचा प्रस्ताव जलंसपदा विभागाकडून महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. 
महालेखापाल कार्यालयाकडून पदांतरीत नोंदीची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानतंर सदर पदांतरीत 
नोंदीची एक प्रत अर्थबळ/क्र्ण हमी कार्यासन, वित्त विभाग व सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, 
पुणे विभाग, पुणे Also ऑफिसर) यांना पाठविण्यात यावी. 


राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून प्राप्त होणा-या कर्जाची परतफेड 
करण्यासाठीमुख्यळलेखाशीर्ष*६००३- राज्य शासनाचे देशांतर्गत कर्ज “अंतर्गत तसेच या कर्जाचे 
व्याज परतफेडीसाठी मुख्यलेखाशीर्ष “२०४९ - व्याज प्रदाने (तिमाही)”अंतर्गत अर्थसंकल्पीय 
तरतूद करण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची राहील. 


केंद्रीय अर्थसहाय्याच्या रकमेबाबत व नाबार्ड कडून मिळलेल्या कर्जाच्या रकमेबाबत वेळेवेळी 
वित्त विभागास अवगत करणे व या सर्व प्रक्रियेचे संनियंत्रण जलसंपदा विभागाच्या आंतर 
वित्तिय सल्लागार व उप सचिव यांच्या मार्फत करण्यात येईल. 


सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे Also ऑफिसर) यांनी, नाबार्डकडून कर्ज 
वितरणा बाबत प्राप्त झालेल पत्र, पाटबंधारे महामंडळांनी नाबार्डकडून कर्ज प्राप्त 
झाल्याबाबतची माहिती व जलसंपदा विभागाकडून प्राप्त झालेले पदांतरीत नोंदी पारित 
झाल्याबाबतची माहिती याचा ताळमेळ घेऊन vsti पदांतरीत नोंदीबाबतचा मासिक अहवाल 
अर्थबळ/त्रध्ण व हमी कार्यासनाला पाठविण्यात यावा. 


नाबार्डकडून मार्च महिन्यात प्राप्त होणा-या कर्ज तसेच केंद्रीय अर्थसहाय्याबाबतच्या पदांतरीत 
नोंदीचा प्रस्ताव महालेखापाल यांचे वार्षिक लेखे बंद होण्यापुर्वी पारित करुन घेण्याची दक्षता 
जलसंपदा विभागाने घ्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 


२. बळीराजा जलसंजीवनी योजना :- 
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट ९१ प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्ड 
कडून कर्ज प्राप्त करून घेण्यास व सदर कर्जरूपाने मिळणारी रक्‍कम जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील 
पाटबंधारे महामंडळाच्या खात्यात थेट वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी नाबार्ड सोबत 
Memorandum of Agreement (MoA) करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.त्यानुषंगाने आव्यक ती 
कार्यवाही करण्यात येईल. 
२.१) जलसंपदा विभाग वार्षिक कर्ज उचलण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी मिळविण्याच्या अधिन राहून 
वित्त विभागाकडून वर्षाच्या सुरुवातीला कर्जाची मर्यादा ठरवून घेईल. तसेच राज्य शासनाच्या 
हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाची त्यावरील व्याजाच्या रक्कमेची परतफेड व 
समायोजन याकरिता पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद संबंधित लेखाशिर्षाखाली करण्याची 
जबाबदारी जलसंपदा विभागाची राहील. 


२.२) या योजनेंतर्गत केंद्रीय अर्थसहाय्याची रक्‍कम केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाच्या एकत्रित 
निधीत (Consolidated ॥५॥॥७0जमा करण्यात येईल व या निधीच्या वितरणाची कार्यवाही 
विहित पद्धतीने करण्यात येईल. 


२.३) राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून प्रस्तावित असलेली कर्जाची रक्‍कम नाबार्डकडून 
राज्याच्या पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या ( महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे, 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव,गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर) खात्यात थेट वर्ग करण्यात येईल. 
महामंडळनिहाय, केंद्रीय अर्थसहाय्य व नाबार्डकडून उपलब्ध होणारे संभाव्य कर्ज याची 


विगतवारी खालीलप्रमाणे राहील. 
(रु.कोटीमध्ये) 
अ. | महामंडळ दि.१/४/१८ रोजी | केंद्रीय नाबार्डकडून प्राप्त 
क्र. प्रकल्पांची अर्थसहाय्यची | होणारी कर्जाची 
उर्वरित किंमत | रक्कम रक्कम (राज्य 
(२५%) हिस्सा) (94%) 
१. | महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास १६८६.६७ ४२१.६७ १२६५.०० 
महामंडळ, पुणे 
२. | तापी पाटबंधारे विकास २७९६.३५ ६९९.०९ २०९७.२६ 
महामंडळ, 
जळगाव 
३. | गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे १०२३.६३ २५५.९१ ७६७.७२ 
विकास महामंडळ,औरंगाबाद 
४. । विदर्भ पाटबंधारे विकास ८१४४.९६ २०३६.२४ & 402 92 
महामंडळ, 
नागपूर 
एकुण १३६५१.६१ #3892..20 | *१०२३८.७१ 


टीप-$ केद्र शासनाकडून अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. 
* कर्जरूपाने प्राप्त करावयाच्या राज्य शासनाच्या हिऱ्यासाठीची (9५%) कार्यवाही चाळू आहे. 
पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 


२.४) 


२.५) 


नाबार्डकडून महामंडळास प्राप्त होणा-या रकमेचे सर्व लेखे ठेवण्याची जबाबदारी संबधित 
पाटबंधारे विकास महामंडळाची राहील.यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहीत करण्यात 
येत आहे. 


२.४.१) नाबार्डने संबधित पाटबंधारे विकास महामंडळाला कर्ज वितरीत केल्यानंतर सदर कर्ज 
(राज्य हिस्सा) वितरण पत्राची प्रत प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, प्रधान 
सचिव (वित्तीय सुधारणा) वित्त विभाग व सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, 
पुणे Also ऑफिसर) यांना पाठविण्यात यावी. 


2.8.2) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे (नोडल ऑफिसर) यांनी जलसंपदा 
विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानातून कर्ज व त्यावरील व्याजाची परतफेड 
नाबार्डला वेळेवर यापुर्वी विहित केलेल्या पध्दतीनुसार करावी. तसेच बळीराजा 
जलसंजीवनी योजनेंतर्गत अंतर्गत प्राप्त कर्ज व त्याची परतफेड यांचा मासिक अहवाल 
अर्थबळ/त्रध्ण व हमी कार्यासनास नियमित पाठविण्याची कार्यवाही करावी. 


2.8.3) नाबार्डकडून महामंडळास प्राप्त होणारे कर्ज व सदर रक्कमेतून केल्याजाणारे खर्चाचे 
सविस्तर लेखे जलसंपदा विभागाने ठेवावेत. सदर लेखे राज्य शासनाच्या संबधित 
यंत्रणेस आवश्‍यकतेनुसार लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावेत. 

या योजनेंतर्गत राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून उपलब्ध होणा-या कर्जाची रक्‍कम 
संबधित पाटबंधारे महामंडळा करिता नियुक्‍त करण्यात आलेल्या नियंत्रक अधिकारी तसेच 
आहरण व संवितरण अधिकारी (संबधित अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता)यांच्या 
खात्यात थेट जमा करण्यात येईल. तद्नंतर संबधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
संबधित अधीक्षक अभियंता तथा नियंत्रक अधिकारी यांच्याकडून निधी वितरणाचे पतपत्र प्राप्त 
झाल्यानंतर सदर रक्‍कम महामंडळास तातडीने उपलब्ध करून द्यावी व खालील प्रमाणे 
कार्यवाही करावी. 

2.4.9) केंद्र शासनाकडून मिळणारे अर्थसहाय्य YARNS १६०१-केंद्र शासनाकडून 
सहाय्यक अनुदाने अंतर्गत व मुख्यलेखाशीर्ष ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी. 

2.4.2) राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून प्राप्त होणा-या कर्जाची रक्‍कम 
मुख्यलेखाशिर्ष “६००३- राज्य शासनाचे देशांतर्गत कर्ज”यामध्ये दर्शविण्यात यावी व 
मुख्यलेखाशिर्ष “४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भाडवली खर्च” येथे खर्च 
दर्शविण्यात यावा.सदरची कार्यवाही पुस्तकी समायोजनाद्वारे करण्यात यावी. 

2.4.3) राज्य शासनाच्या हिऱ्यापोटी नाबार्डकडून प्राप्त होणा-या कर्जाची परतफेड 
करण्यासाठी मुख्य लेखाशीर्ष ६००३- राज्य शासनाचे देशांतर्गत कर्ज अंतर्गत तसेच 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 


२ 


२.७) 


२.८) 


या कर्जाचे व्याज परतफेडीसाठी मुख्यलेखाशीर्ष २०४९ - व्याज प्रदाने (तिमाही) अंतर्गत 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची राहील. 


नाबार्डकडून पाटबंधारे विकास महामंडळास प्राप्त होणा-या कर्जाची (राज्य हिस्सा) माहिती 
जलसंपदा विभागास प्राप्त झाल्यानतंर, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- १ मुंबई 
यानी त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.८१२ दिनांक २९.१०.२०१८ अन्वये विहित केलेल्या 
लेखांकनाच्या कार्यपध्दतीनुसार, “पदांतरीत Ale*(Transfer Entry) घेण्याचा प्रस्ताव 
जलंसपदा विभागाकडून महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. महालेखापाल 
कार्यालयाकडून पदांतरीत नोंदीची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानतंर सदर पदांतरीत नोंदीची एक प्रत 
अर्थबळ/त्रवच्ण हमी कार्यासन, वित्त विभाग व सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे 
(नोडल ऑफिसर) यांना पाठविण्यात यावी. 


सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे Also ऑफिसर) यांनी, नाबार्डकडून कर्ज 
वितरण बाबत प्राप्त पत्र, पाटबंधारे विकास महामंडळानी नाबार्डकडून कर्ज प्राप्त झाल्याबाबत 
पाठविलेली माहिती व जलसंपदा विभाग यांच्याकडून पदांतरीत नोंदी पारित झाल्याबाबतची 
माहिती याचा ताळमेळ घेऊन प्रलबिंत पदांतरीत नोंदीबाबतचा मासिक अहवाल अर्थबळ/त्रह्ण 
व हमी कार्यासनाला पाठविण्यात यावा. 


नाबार्डकडून मार्च महिन्यात प्राप्त होणा-या कर्ज तसेच केंद्रीय अर्थसहाय्याबाबतच्या पदांतरीत 
नोंदीचा प्रस्ताव महालेखापाल यांचे वार्षिक लेखे बंद होण्यापूर्वी पारित करुन घेण्याची दक्षता 
जलसंपदा विभागाने घ्यावी. 


3. या सर्व प्रक्रियेचे संनियंत्रण जलसंपदा विभागाच्या आंतर वित्तिय सल्लागार व उप सचिव यांच्या मार्फत 
करण्यात येईल. 
8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६९/व्यय-१२ दि. १३/११/२०१८ व 


अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६२/त्र्हक-१२ दि. १०/१२/२०१८ अन्वये व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


षु व 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१९१५२८५५८१२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sanjay Madhukar Bel 
Sanjay Madhukar ९०५५५५५५५४" 


st=Maharashtt 
2.5.4.20=544e07f06fbab 1 00dc2bfe33db79fc14350d78d6c1 


B e | Sa re 6f8feab484d842c4967 174, Si 


Date: 2018.12.19 17:05:18 +05'30' 


( डॉ.संजय बेलसरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलळएन-२०१८/प्र.क्र.१६०/निवसं-३ 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक. 

६. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्विय सहायक. 

७. महालेखाकार कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

८. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
९. संचालक, (लेखा व कोषागारे), मुंबई . 

१०. संचालक (सुधारणा ), संचालनालय, लेखा व कोषागारे , नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला , मुंबई . 
११. सर्व मुख्य अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

१२. सर्व अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 

१३. सर्व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१४. सर्व उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर/औरंगाबाद/पुणे/जळगाव/ठाणे. 
१५.निवसं-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


